एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतंर्गत अंगणवाडी 
सेविका / मिनी अंगणवाडी सेविका / मदतनीस यांची 
रिक्‍त पदे भरण्यास मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ?॥_-२०१८/प्र.क्र.२२३/का.६ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०९ जानेवारी, २०२३ 


वाचा : - (१) महिला व बाल विकास विभाग,पत्र.क्र.एबावि-२०१६/प्र.क्र.१८०/का.६, 

दिनांक ७ सप्टेंबर, २०१७ 

(2) महिला व बाल विकास विभाग,शा.नि.क्र. एबावि-२०१८/प्र.क्र.२०२/का.६, 
दिनांक ०८ ऑक्टोंबर, २०१८ 

(३) महिला व बाल विकास विभाग,श्ा.नि.क्र. एबावि-२०१८/प्र.क्र.२२३/का.६, 
दिनांक १७ जानेवारी,२०२० 

(४) मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत केलेल्या राज्य शक्‍ती प्रदान कार्यक्रम समितीची 

दिनांक २२.१२.२०२२ रोजी आयोजित बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या पदभरतीस सन २०१७ मध्ये वित्त विभागाकडून स्थगिती 


देण्यात आली होती. तद्नंतर संदर्भाधिन क्र.२ येथील शासन निर्णय दिनांक ८.१०.२०१८ अन्वये मा. मुख्य 
सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील राज्य शक्‍ती प्रदान कार्यक्रम समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार नंदुरबार, 
गडचिरोली, उस्मानाबाद, वाशिम हे आकांक्षित जिल्हे तसेच गोंदिया, चंद्रपूर व भंडारा जिल्हयातील काही 
भाग (डावी कडवी विचारसरणी अंतर्गत येणाऱ्या जिल्हयांची अद्यावत यादीनुसार) तसेच संपूर्ण पालघर 
जिल्हा, अमरावती जिल्हयातील मेळघाट, धारणी आणि चिखलदरा या प्रकल्प / तालुक्यातील अंगणवाडी 
सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांची रिक्‍त पदे भरण्यास दिनांक १ नोव्हेंबर, २०१८ पासून 
भरण्याबाबत शासन मंजूरी देण्यात आली आहे. तसेच संदर्भाधीन क्रमांक-२ येथील दिनांक ८.१०.२०१८ च्या 
शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेल्या क्षेत्रा व्यतिरिक्त उर्वरित सर्व क्षेत्रातील रिक्‍त पदांपैकी ५०% रिक्‍त पदे 
भरण्यास संदर्भाधीन क्र. ३ येथील दिनांक १७.०१.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मान्यता दिलेली आहे. 

२. राज्यात अंगणवाडी सेविका यांची ९७४७५, मिनी अंगणवाडी सेविका यांची १३०११ व अंगणवाडी 
मदतनीस यांची ९७४७५ अशी एकूण २०७९६१ पदे मंजूर असून त्यापैकी सुमारे २०१८३ पदे रिक्‍त आहेत. 
त्यानुषंगाने अंगणवाडी सतत कार्यरत असणे आवश्‍यक असल्याने तसेच अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्‍त 
राहिल्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर विपरित परिणाम होऊ नये यास्तव राज्यातील अंगणवाडी 
कर्मचा-यांची सर्व रिक्‍त पदे भरण्याबाबत मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखालील राज्य शक्‍ती प्रदान 
कार्यक्रम समितीच्या दिनांक २२ डिसेंबर, २०२२ रोजीच्या बैठकीमध्ये झालेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने मान्यता 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः 2॥_-२०१८/प्र.क्र.२२३/का.६ 


शासन निर्णय :- 

एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेअंतर्गत राज्यातील अंगणवाडी सेविका - ९७४७५, मिनी 
अंगणवाडी सेविका-१३०११ व अंगणवाडी मदतनीस-९७४७५ अशा एकूण २०७९६१ इतक्या मंजूर 
पदसंख्येच्या मर्यादेत अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांची रिक्‍त 
असलेली सर्व पदे भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. अंगणवाडी सेविका, अंगणवाडी मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांच्या भरती प्रक्रियेसंदर्भात 
शासनाने वेळोवेळी केलेल्या सुधारणा लागू राहतील. 
३. त्यानुसार अंगणवाडी कर्मचा-यांच्या मंजूर पदसंख्येच्या मर्यादेत भविष्यात रिक्‍त होणारी सर्व पदे 
भरण्याची प्रक्रिया नियमितपणे चालू ठेवण्यात यावी. याबाबतची अंमलबजावणी होत असल्याबाबतची दक्षता 
आयुक्‍त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई यांनी घ्यावी. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०१०९१२५९३१२८३० असा आहे. हा आदेड डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by VILAS RAMDAS 


THAKUR 
Date: 2023.01.10 18:34:41 +05'30' 
( fe. रा. ठाकूर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
मा. मुख्यमंत्री महोदयांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्री महोदयांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
५. अपर मुख्य सचिव ( नियोजन),नियोजन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव ( वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (आदिवासी विकास) आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय,मुंबई 
८. अपर मुख्य सचिव, ग्रामविकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. प्रधान सचिव-२, नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. प्रधान सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. सचिव, शाळेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३. सचिव (वित्तीय सुधारणा), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४. आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, नवी मुंबई 
१५. आयुक्त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१६. महासंचालक, माहिती व प्रसिध्दी, मंत्रालय, मुंबई 
१७. सर्व विभागीय आयुक्‍त 
१८. सर्व जिल्हाधिकारी 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः 2॥_-२०१८/प्र.क्र.२२३/का.६ 


१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
23. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 


सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 

सर्व महानगरपालिका आयुक्‍त, महानगरपालिका 

सर्व विभागीय उपायुक्‍त, महिला व बाल विकास विभाग 

सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
सर्व बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी/ग्रामीण/आदिवासी ) 

सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका, 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र मुंबई / नागपूर 
संचालक, राजमाता जिजाऊ माता-बाल आरोग्य व पोषण FAS, Hay 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

निवड नस्ती/कार्यासन-६. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


